शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा 
मंडळ स्थापन करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३१३/मशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ एप्रिल, २०२३ 


वाचा : (9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र. २६/१२, 

दि. ३१ जानेवारी,२०१४. 

(२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र. २६/ 
कार्या.१२, दि. १९ जानेवारी, २०१५. 

(३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/(०१/१५)/ 
मशि-१, दि. २५.०५.२०१५. 

(४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांकः इएसटी-४४१५/प्र.क्र.३५४/ 
आस्था-१, दि. १९.०९.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये गट-अ, गट-ब व गट-क मधील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी 
सेवा मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याआधारे संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाळील उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
कला संचालनालय, ग्रंथालय संचालनालय व व्यवसाय शिक्षण संचालनालय व त्यांच्या अधिनस्त 
विभागीय सहसंचालक कार्यालये, शासकीय महाविद्यालये व शासकीय संस्था यातील गट-अ, गट-ब व 
गट-क मधील अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदली करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाळील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळांमध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण 
संचालनालय, कला संचालनालय व ग्रंथालय संचालनालय आणि त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
सहसंचालक कार्यालये, शासकीय महाविद्यालये व शासकीय संस्था यातील गट-अ, गट-ब व गट-क 
मधील अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदलीसंदर्भात यापुर्वी अस्तित्वात असलेले सर्व 
विद्यमान शासन निर्णय अधिक्रमित करुन, पदस्थापना व बदली करण्यासाठी सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांना शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारीत नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्यात येत 
आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३१३/मशि-१ 


(अ) गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
शिफारशी करण्यासाठी, 
(अ) नागरी सेवा मंडळ (१) 

Pas अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अध्यक्ष 

2 | संचालक, उच्च शिक्षण / संचालक, तंत्र शिक्षण / संचालक, ग्रंथालय /| सदस्य 
संचालक, कला संचालनालय (ज्या संचालनालयाचा प्रस्ताव असेल ते 
संचालक) 
३ | सहसचिव / उपसचिव (म.शि. / तां.शि. / सा.शि.) (ज्या संचालनालयाचा | सदस्य 
प्रस्ताव असेल त्या संचालनालयाची आस्थापना हाताळणारे संबंधित सहसचिव / | सचिव 
उपसचिव) 


(ब) गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱयास शिफारशी करण्यासाठी, 


(ब) नागरी सेवा मंडळ (२) (संचालनालयासाठी) 


ग संचालक, उच्च शिक्षण / तंत्र शिक्षण / ग्रंथालय / कला संचालनालय (ज्या अध्यक्ष 
संचालनालयाचा प्रस्ताव असेल ते संचालक) 
संबंधित संचालनालयातील सह संचालक / उप संचालक सदस्य 
संबंधित संचालनालयातील आस्थापना अधिकारी सदस्य सचिव 
(ब) नागरी सेवा मंडळ (२) 


(विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण आणि उच्च शिक्षण कार्यालयासाठी) 


शि विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण / विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण अध्यक्ष 
(ज्या कार्यालयाचा प्रस्ताव असेल त्या कार्यालयाचे विभागीय सहसंचालक) 
२ संबंधित विभागीय सहसंचाळक कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी अथवा सदस्य 
निकटतम अधिकारी 
३ संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी । सदस्य सदस्य 
अथवा आस्थापना अधिकारी 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार बदल्यांच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे 
बंधनकारक राहील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२५१९४५५०७१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRATAP पध शल 
PANDURANG LUBAL मा 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
(१ मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३१३/मशि-१ 


२ 
2 
8 
4 
& 
9 
८ 


९ 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहसचिव/उप सचिव, (मशि/तांशि/ साशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहसचिव/उप सचिव, (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, ग्रंथालय व कला संचालनालय 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण 

सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन १२, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यासने, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, मशि-१. 


an nee सा. ल 
Yee wa 11 व He Larrea 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


